शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार व अन्य क्रीडा पुरस्कार 
सुधारित नियमावली. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ ०१.२०२३ 


संदर्भ- शासन निर्णय क्रमांक : शिछपु 2020 /प्र. क्र. ९३/क्रीयुसे-२,दि.१४.१२.२०२२ 


शासन शुद्धीपत्रक - 


संदर्भाधीन दि. १४.१२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयामधील परिशिष्ट क्र. ३ शिवछत्रपती राज्य 
क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू) नियम क्र. ४ मधील मुद्दा क्र. २ मध्ये पुरस्कारासाठी पात्र क्रीडा व खेळ प्रकार- 
“अनु. ३ क्र. बॅडमिंटन व ३. वजन उचलणे” याऐवजी अनु. क्र. ३ बॅडमिंटन आणि” “अनु. क्र. ४ वजन 
उचलणे ( वेटलिफ्टिंग)” असे वाचावे. 

तसेच, परिशिष्ट अ ३.५ निवडक खेळांच्या विशिष्ट स्पर्धासाठींचे गुणांकन cae यामधील- 
क्रीडा प्रकार शरीरसौष्ठव मध्ये “ऑलंपिया शरीरसौष्ठव स्पर्धा”याऐवजी “आयबीएफबीबी डायमंड कप 
(aR गट) अरनाल्ड क्लासिक आंतरराष्ट्रीय”असे वाचावे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०१२५१८१६४८२३२१ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Ramdas Ganpat * oe 
Dhumal 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 


ल 


५) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
६) मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 

७) प्रधान सचिव नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) प्रधान सचिव वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९) सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


१० आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१२)महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१३)सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा (संचालनालयामार्फत) 
१४)सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
) 
) 
) 


१५) ग्रंथपाल, विधीमंडळ ग्रंथालय, विधानभवन, मुंबई. 
१६) कक्ष अधिकारी (क्रीयुसे - १, क्रीयुसे -३) 
१७) निवडनस्ती, क्रीयुसे-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


